“हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या 
(मॅन्युअल Chew) कल्याणासाठी मॅनहोलकडून 
मशिनहोलकडे” ही राज्यस्तरीय योजना 
राबविण्याकरीता प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती व 
तांत्रिक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. हामैेऊ-२०२३/प्र.क्र.9७९/सआक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जुले, २०२४. 


वाचा : १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. हामैऊ-२०२३/प्र.क्र.9७९/सआक, 
दि.१६ मार्च,२०२४ 
२. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित यांचे पत्र क्र. मव्य/ प्रकल्प-३/ ७८३/२०२४ 
दि.२.७.२०२४ 


प्रस्तावना:- 
हाताने Fol उचलणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या (मॅन्युअल Chew) कल्याणासाठी 
eons मशिनहोलकडे” ही राज्यस्तरीय योजना राबविण्यासाठी संदर्भाधिन शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली असून सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सचिव, 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग 
खरेदी समिती तसेच प्रस्तुत प्रकरणी निःपक्षपातीपणे तांत्रिक विनिर्देश व पात्रता निकष 
ठरविण्यासाठी तांत्रिक समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक- भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२ (भाग 
३)/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ अन्वये खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीच्या सुधारीत नियम 
पुस्तिकंतील तरतुदीनुसार सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती तसेच तांत्रिक विनिर्देश व पात्रता निकष 
ठरविण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ यांच्या 
अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती-: 


अ.क्र. पदनाम समितीतील पद 

गि . | सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय,मुंबई | अध्यक्ष 
(प्रशासकीय विभाग प्रमुख) 

२. ।उप सचिव (सआक),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, | सदस्य सचिव 
मंत्रालय,मुंबई 

३. ।सह सचिव अर्थसंकल्पो, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय,मुंबई 


झासन निर्णय क्रमांकः हामैऊ-२०२३/प्र.क्र.9९/सआक 


४. | उपसंचालक (वित्त व लेखा), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, | निमंत्रित 
मंत्रालय,मुंबई 
५. ।सह संचालक, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, पहिला | निमंत्रित 
मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
६. | उपसचिव/सहसचिव (नवि-३४) नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई निमंत्रित 
तांत्रिक समिती 
अ.क्र. पदनाम समितीतील पद 
a . | व्यवस्थापकोय संचालक, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ अध्यक्ष 
मर्यादित 
व्यवस्थापकीय संचालक किवा प्रतिनिधी, एनएसकेएफडीसी, नवी दिल्ली सदस्य 
महासंचालक व मख्य कार्यकारी अधिकारी, विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क, पुणे सदस्य 
उपमहाव्यवस्थापक (वित्त), महात्मा Ho मागासवर्ग विकास महामंडळ सदस्य 
मर्यादित 
५. ।कार्यकारी अभियंता, मुख्य मलनि:सारण वाहिनी (शहर), बृहन्मुंबई सदस्य 
महानगर पालिका 
६. | राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालय, सदस्य 
मुंबई 
७. । महाव्यवस्थापक, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित सदस्य सचिव 


२. प्रस्तुत प्रकरणी शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या नियम व कार्यपध्दतीनुसार समित्यांनी 
कार्यवाही करावी. तसेच वर प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सचिव, (सा.न्या.) अध्यक्ष राज्यस्तरीय प्रशासकीय 
विभाग खरेदी समिती तसेच व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा Hed मागासवर्ग विकास महामंडळ 
मर्यादित यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समितीस मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७२६११०६५७३३२२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SOMNATH 
NAMDEO BAGUL 


( सो.ना.बागुल) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मुख्य सचिव, यांचे सह सचिव , मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हामैऊ-२०२३/प्र.क्र.9९/सआक 


) सर्व अ.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई, 

) आयुक्‍त तथा संचालक ,नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई, 
६) आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य, 
) 

) 
) 


मुख्याधिकारी, सर्व नगरपालिका, सर्व नगरपंचायती, महाराष्ट्र राज्य, 
आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, मुंबई, 
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर, 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

92) निवडनस्ती/अजाक (ANH). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


